नक्षलग्रस्त भागात सुसज्ज पोलीस ठाणे 
बांधण्याकरीता राज्य शासन हिऱ्याचा निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी-०२१४/प्र.क्र.५६/ पोल-७, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ८ सप्टेंबर, २०१६. 


वाचा - 


) शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी ०३११/प्र.क्र.१६०/भाग-१/पोल-७, दिनांक ०४.०१.२०१३. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी ०३११/ प्र.क्र.१६०/भाग-१/पोल-७, दिनांक २८.०३.२०१३. 
) 

) 


शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २५.०२.२०१४ व 29.03.2094, 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक पूरक २०१६/प्र.क्र.१२८/अर्थसंकल्प-३, दिनांक 
१२.०८.२०१६. 


शासन निर्णय- 

केंद्र शासनाने सुरु केलेल्या ८०:२० स्किम अंतर्गत नक्षलग्रस्त गडचिरोली, गोंदिया व चंद्रपूर 
जिल्हयातील १० पोलीस ठाण्याच्या उर्वरित कामांचे देयके अदा करण्यासाठी पुरवणी मागणीद्वारे 
उपलब्ध झालेला निधी रु. ११८.६८ लक्ष (अक्षरी रुपये एक कोटी अठरा लक्ष अडुसष्ट हजार फक्त) 
इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या प्रयोजनार्थ वितरीत केलेला निधी “मागणी क्र. बी-१०, ४०५५, पोलीस यावरील भांडवली 
खर्च (००) (२०७) राज्य पोळीस (००)(०४), नक्षलग्रस्त भागामध्ये सुसज्ज पोलीस स्टेशन बांधणे (२० % 
राज्य हिस्सा) (४०५५ ०२१४) योजनेतर, ५३ मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली भागविण्यासाठी खर्ची 
करण्यात येऊन सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात मंजूर असलेल्या अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 


३. सदरचा निधी अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून काढून ती संबंधितांना अदा करण्यासाठी 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दिनांक १२.०८.२०१६ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी-०२१४/प्र.क्र.५६/ पोल-७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०९०९१२१८३८८३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Deepak Uttamrao 


Pokale 
Date: 2016.09.09 12:20:06 +05'30' 
(दिपक पोकळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्या., वरळी, मुंबई. 
३. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
४. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
५. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७. पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, कॅम्प नागपूर. 
८. पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली, गोंदिया व चंद्रपूर 
९. वित्त विभाग (व्यय-७,/ अर्थ-११/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई 
१०.गृह विभाग (बीयुडी-१/ बीयुडी-२), मंत्रालय, मुंबई 
११.निवडनस्ती (पोल-७), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


